RNI No . MAHBIL / 2009 / 29236 
Reg. No. MCS/ 167/ 2016- 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ३, अंक ४६ ] 


गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १६ - २२, २०१७/ कार्तिक २५ - अग्रहायण १, शके १९३९ [ पृष्ठे १०, किंमत : रुपये १६. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 18th October 2017 

NOTIFICATION 


No. SPP . 3216 / 2516 /C . R . 461/D -XIV . — In exercise of the powers conferred by sub -section (8 ) 
of the section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ( Act No . II of 1974), the Government 
of Maharashtra hereby appoints , Adv . Satish H. Mhatre, as “ Special Public Prosecutor " for 
conducting the Regular Case No. 105 / 2016 , pending before Judicial Magistrate First Class Court, 
Roha, Dist. Raigad , which is arising out of C . R . No. 71/2016 registered at Roha Police Station , 
District Raigad . 

2 . His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the 
Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 


3 . Adv . Satish H . Mhatre will not claim any Remuneration or fees from the Government 
or applicant in above mentioned case . 

4 . The Government reserves the right to revoke/modify /annul the order without assigning 
any reasons. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJEEV KELUSKAR , 
Under Secretary to Government. 


भाग एक ( म . उ.वि .) - १ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -मध्य उप-विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६- २२, २०१७/ कार्तिक २५ - अग्रहायण १, शके १९३९ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

__ आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स. आ .५ / का . क.१५६/ घाडीगांवकर पत / २०१७/ १६३२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५६ ( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था , ( पतसंस्था ) 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये घाडीगांवकर सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता, 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अ . क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
__ ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . सोमा भानु घाडीगांवकर 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, 

कर्जत , वसई 

पर्यंत , सिंधुदुर्ग. 
अटी . 

(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

(३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्रे १,२,३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे 
कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्रे १,२,३,४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 
___ ( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६ - २२, २०१७/ कार्तिक २५ - अग्रहायण १, शके १९३९ ३ 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी घाडीगांवकर सहकारी पतपेढी मर्या., 
मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास , वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

(१४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून 
शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी . संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची 
जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय 
कोषागारात भरणा करावा . 


पुणे , 
दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ . 


ज्ञानदेव मुकणे, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था (पतसंस्था) , 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१७ . 

अधिसूचना 
क्रमांक डीजीपी ३२१५ / प्र.क्र . ३६१ / का. १४. - दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम 
२४ (३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी ( नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम, १९८४ च्या नियम १३ अन्वये रायगड जिल्ह्याकरिता 
अॅड. संतोष सखाराम पवार यांची जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता पदावर या आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील दोन वर्षांचा कालावधी 
अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक या पर्यंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

२. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी ( नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन ) नियम, १९८४ यामध्येदिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील. 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा / ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 

४ . अॅड . संतोष सखाराम पवार यांना शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ३ मे २०१७ अन्वये अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्त 
शासकीय अभियोक्ता या पदावर दिलेल्या नियुक्तीचे आदेश अधिक्रमित करून उपरोक्त प्रमाणे जिल्हा सरकारी वकील पदावर नव्याने नियुक्ती 
देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजीव केळुसकर , 
शासनाचे अवर सचिव. 


भाग एक ( म .उ. वि .) - २ 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६ - २२, २०१७/ कार्तिक २५ - अग्रहायण १, शके १९३९ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक गृह / डी - ३ /विदर्भ प्रिमीयर हौ . सो ./ कलम १५६ / १४ - सआ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५६ ( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . नागनाथ यगलेवाड , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , सर्वसाधारण , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि विदर्भ प्रिमयर को - ऑप . हौऊसिंग सोसायटी मर्या., नागपूर या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१७ या कालावधाकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
(१ ) 

( २ ) 
१ श्री . सुनिल पांडूरंग धारगावे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

यवतमाळ जिल्हा 
२ श्री . गजानन कृष्णराव दलाल कनिष्ठ शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

नागपूर जिल्हा 
३ श्री . गणेश तुळशीरामजी खडसे कनिष्ठ शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

अकोला जिल्हा 
४ श्री . प्रविण विनायकराव परिमल कनिष्ठ शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

अमरावती जिल्हा 


अटी . - १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ -३ , अ- ४ , व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयार 

___ ४ . अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . वसली अधिकारी यांनी वसल केलेला संपर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा 
वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी 
या त्याबाबत नमुना अ-१ , अ- २ अ-३ व अ - ४ सोबत जोडलेला आहे. 

६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी ( संबंधित संस्थेचे नाव ) ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


म 


पन र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६ - २२, २०१७/ कार्तिक २५ - अग्रहायण १, शके १९३९ ५ 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


पुणे , 
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१७ . 


डॉ . नागनाथ यगलेवाड, 
अपर निबंधक ( सर्वसाधारण) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स . आ .५ / का . क .१५६ / सुवर्णयुग ग्रा.बि. शेती सह पत / २०१७ / १७६३. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये सुवर्णयुग ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., निमगाव केतकी, ता . इंदापूर , जि . 
पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावांपुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता, जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , 
खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री. विराग दिलीप हवेले 

सचिव 

वसुली अधिकारी पुणे , सोलापूर 


अ . क्र . 


( ३ ) 


अटी. 


(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 


येतील . 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलमे १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्रे १,२,३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी , तसेच कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे 
कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्रे १,२,३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकामध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
भाग एक ( म. उ.वि . ) - २अ 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १६ - २२, २०१७/ कार्तिक २५ - अग्रहायण १, शके १९३९ 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी सुवर्णयुग ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्या., निमगाव केतकी, ता . इंदापूर , जि . पुणे " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

(१४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून 
शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करणे आवश्यक आहे. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची 
संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल 
सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा. 


पुणे , 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ . 


ज्ञानदेव मुकणे, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१७ . 

अधिसूचना 
क्रमांक एपीपी ४२१५ / प्र. क्र . ५३/ का . १४ .- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम २४ 
( १) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम , १९८४ च्या नियम १३ अन्वये उच्च न्यायालय अपील शाखा, मुंबई 
येथे अॅड. आनंद रविंद्रनाथ पाटील यांची अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर या आदेशाच्या दिनांकापासून 
पुढील दोन वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या 
कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

२. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम, १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील . 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा / त्यात दुरुस्ती करण्याचा / ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

४ . सदर नियुक्ती बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरूद्ध केलेल्या रिट याचिकी क्र . ५७३१/ २००३ मधील न्याय निर्णयाच्या अधीन 
राहून करण्यात येत आहे . 

५. सरकारी वकीलांचे कार्यालय , उच्च न्यायालय , अपील शाखा, मुंबई यांनी उपरोक्त प्रमाणे नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या विधि 
अधिकाऱ्यांचा रुजू अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजीव केळुसकर, 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६ - २२, २०१७/ कार्तिक २५ - अग्रहायण १, शके १९३९ 


७ 


संकीर्ण अधिसूचना 
THE HIGH COURTAT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A . 1203 / 2017 / 3876 . — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 3 ) of Section 9 
of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974 ), the High Court is pleased to appoint 
Shri Dhananjay Achyut Deshpande, District Judge — 4 and Assistant Sessions Judge , Ambajogai, 
District - Beed , as an Additional Sessions Judge to exercise jurisdiction in a Court of Sessions 
with immediate effect. 


Bombay , 
dated 8th November 2017 . 


P . V . GANEDIWALA , 
Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A . 1203/ 2017 / 3874 . - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 3 ) of Section 9 
of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974 ), the High Court is pleased to appoint 
Shri Pramod Manikrao Nagalkar, District Judge – 7 and Assistant Sessions Judge , District , 
Kolhapur , as an Additional Sessions Judge to exercise jurisdiction in a Court of Sessions with 
immediate effect . 


Bombay , 
dated 6th November 2017 . 


P . V . GANEDIWALA , 
Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A . 1201/ 2017 /3136 . — The High Court has been pleased to depute Shri Rajesh S . Pavaskar , 
Judge , City Civil Court and Additional Sessions Judge , Mumbai (Officer on Special Duty, High 
Court , Bombay) as Officer on Special Duty to work as Central Project Co- ordinator , High Court 
of Bombay at Mumbai under the e -Courts Project. 


Bombay , 
dated 23rd August 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १६ - २२, २०१७/ कार्तिक २५ - अग्रहायण १, शके १९३९ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A . 3918 /2017 / 3872 . — In exercise of the powers conferred by section 260(i)(c) of the Code 
of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974 ) the High Court is pleased to hereby invest following 
Judicial Officers with the powers under section 260 of the said code : 


Name of the Judicial Officers 


Serial 
No. 


1 


Shri Sandeep Virbhadra Swami, 
Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Kandhar , District Nanded . 


er 


Shri Prakash Ganpatrao Mahalankar, 
Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Bhokar, District - Nanded . 
Smt. Saritha Vishwambharan , 
5th Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class , 
District - Nanded . 
Shri Liladhar Dadarao Korde, 
Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Chamorshi, District Gadchiroli . 
Shri Fajiloddin Khaliloddin Siddiqui, 
Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Mahoor , District Nanded . 
Shri Pankaj Ramdas Phulari, 
Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Himayatnagar , District-Nanded . 
Shri Sanjay Harichandra Atakare , 
Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Armori, District Gadchiroli. 
Shri Sharad Balbhim Kaldate , 
Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Mukhed , District Nanded . 
Smt. Sushama Shankarlal Agrawal, 
2nd Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Loha, District Nanded . 


Bombay, 
dated 8th November 2017 . 


P . V . GANEDIWALA , 
Registrar General. 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १६ - २२ , २०१७/ कार्तिक २५ - अग्रहायण १, शके १९३९ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No . A - 1201/ 2017 / 3697 . — The High Court has further been pleased to make the ranking of 
the Judicial Officers in the order as shown herein below : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1. Smt. J. P . Darekar, 

District Judge - 4 and 
District Judge - 5 and 

Additional Sessions Judge , 
Additional Sessions Judge , 

Jalgaon vice Shri A . K . Patani, 
Jalgaon . 

retired . 


2 . Shri R . J. Katariya , 

District Judge -6 and 
Additional Sessions Judge , 
Jalgaon . 


District Judge -5 and 
Additional Sessions Judge, 
Jalgaon vice Smt. J. P . Darekar . 


3 . Smt. K . S . Hore , 

District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , 
Islampur, District Sangli. 


District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Islampur , District Sangli . 
vice Shri S . V . Kulkarni retired . 


4 . Shri R . B . Rote , 

District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge , 
Islampur , District Sangli. 


District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , 
Islampur, District Sangli. 
vice Smt. K . S . Hore . 


Bombay, 
dated 6th November 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
Read : High Court Notification No . A - 1201/2017 , dated 20th September 2017 . 


No. A -1201/2017/ 3896 . — The High Court has been pleased to appoint the following Judicial 
Officers : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1. Shri Sushil M . Kochey 

Adhoc District Judge - 1 and 
Adhoc District Judge - 1 and 

Additional Sessions Judge , 
Additional Sessions Judge , 

Kolhapur . (Officer on Special Duty , 
Kolhapur. 

High Court, Bombay .) 


The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officer in the 
order as shown herein below : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1. Shri K . R . Joglekar , 

Adhoc District Judge - 2 and 
Adhoc District Judge - 1 and 

Additional Sessions Judge , 
Additional Sessions Judge , 

Kolhapur. 
Kolhapur . 


Bombay , 
dated 6th November 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General . 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६ - २२ , २०१७/ कार्तिक २५ - अग्रहायण १, शके १९३९ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 

नगरविकास विभाग 
मंत्रालय ( मुख्य इमारत ), ४ था मजला, मादाम कामा रोड , 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक एमसीओ. २०१७/ प्र.क्र . २४२/ नवि -१४. – मुख्याधिकारी, गट - अ संवर्गातील , श्री . सुधीर राऊत , अतिरिक्त आयुक्त, मिरा - भाईंदर 
महानगरपालिका, जिल्हा ठाणे हे त्यांच्या दिनांक २२ सप्टेंबर १९५९ जन्म दिनांकानुसार ३० सप्टेंबर २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी नियत वयोमानानुसार 
शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत . 

२. श्री . सुधीर राऊत , अतिरिक्त आयुक्त, यांचे विरूद्ध विभागीय चौकशी सुरू असून, त्यांच्या विभागीय चौकशीच्या निर्णयाच्या तसेच, त्या 
अनुषंगाने त्यांचेकडे शासकीय येणे बाकी असल्यास ते सदरच्या वसुलीस पात्र राहतील. या अटीच्या अधीन राहून श्री . सुधीर राऊत , अतिरिक्त 
आयुक्त, मिरा - भाईंदर महानगरपालिका, जिल्हा ठाणे यांना शासकीय सेवेतून दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ रोजी ( मध्यान्होत्तर) नियत वयोमानानुसार 
निवृत्त होण्यास या अधिसूचनेद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सचिन सहस्त्रबुद्धे, 
शासनाचे अवर सचिव. 


ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७ 

आदेश 
क्रमांक सेवानि .१५१७ / प्र. क्र .८४/ आस्था-१. - श्री . चंद्रशेखर वि . पाठक , संशोधन अधिकारी , ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग हे नियत 
वयोमानानुसार दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) पासून सेवानिवृत्त झाले असल्याने त्यांना दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ ( मध्योन्होत्तर ) पासून 
शासन सेवेतून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ना . वळवी, 


शासनाचे उप सचिव . 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
___ मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ सप्टेंबर २०१७ 

आदेश 
क्रमांक मत्स्यआ. २०१७/ प्र. क्र . २२० / पदुम-१२. - आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय यांच्या अधिपत्याखालील श्रीमती शोभना वि . बोलाईकर, उप 
आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय ( प्रशासन ), मुंबई यांची वयाची ५८ वर्षे पूर्ण झाली असल्यामुळे त्या दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ ( मध्यान्होत्तर) पासून 
नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने 


सा . सं . कारापूरकर , 


कार्यासन अधिकारी. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


MEIMP PIRINEDANCE 


